सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
संचालक, उपवने व उदयाने येथील 


गुणवंत अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक 
प्रञास्तीपत्र देण्याची योजना- 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/आस्थापना-२, 
दि.१६ ऑक्टोबर,१९९६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९५/३२०/आस्थापना-२, 
दि.१६ सप्टेंबर, १९९७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०९७/१६१/आस्थापना-२, 
दि.२२ सप्टेंबर,१९९७. 
४) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार -१००२/प्र.क्र.२१७/आस्थापना-२, 
दि.१८ ऑक्टोबर,२००२. 
५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१००९/प्र.क्र.१७५/आस्थापना-२, 
दि.१७ फेब्रुवारी, २०११. 
दरवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील स्थापत्य, विद्युत, 
वास्तुशास्त्र या विभागातील गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल पुरस्कार 
देऊन गौरविण्यात येते. त्याच धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपवने व उदयाने या कार्यालयातील 
तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक पुरस्कार देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक प्रशस्तीपत्रक 
देण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन [नणय निर्णय : 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संचाळक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील तांत्रिक संवर्गातील सहायक संचालक व उदयान निरीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांची 
वैयक्तिक गुणवत्ता, कौशल्य व त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामकाजाबद्दल प्रतिवर्षी प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह 
देऊन गौरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेचा तपज्ञील सोबतच्या परिशिष्ट (अ) मध्ये नमूद 


केलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/आस्था-२ 


२. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “२०५९-सार्वजनिक बांधकाम,००१-संचालन व प्रशासन, (चार) पर्यवेक्षण 
(०५) कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक 
अभियंता यांना या लेखाशीर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२१३१०१०२५१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ROHINI SAKHARAM BHALEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
5. 


4.20=440c600559857f4234e9691892346c88247ac81346a1b7229bf991 
7०७७79९ ICode=400032, st=Maharash 


, st= Mahara: 
rialNumber=1BB01C2624481A76C6D4667F2448F 13830F94F775A47817 
S5D8F90DASB040BF94, cn=ROHINI SAKHARAM BHALEKAR. 
Di 


2022.11.02 13:21:58 +05'30' 


सोबत : परिशिष्ट “अ (रोहिणी भालेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.मंत्री,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव. 
अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक. 
कार्यासन (आस्था-२)निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/आस्था-२ 


( शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/आस्था-२, 
दिनांक ०२ नोव्हेंबर,२०२२ चे सहपत्र.) 


विषय : संचालक, उपवने व उदयाने या कार्यालयातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट अभियंता 
पुरस्कार देण्याची योजना 


अ) अधिकार्‍यांना द्यावयाच्या पुरस्काराचे स्वरुप: 


पुरस्कार हा प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्हाच्या स्वरुपात देण्यात यावा. 


ब) कोणत्या स्तरापर्यंतच्या अधिकार्‍्यांपर्यंत पुरस्कार देण्यात यावा :- 


सहायक संचालक व उद्यान अधीक्षक या संवर्गातील एकूण २ अधिकाऱ्यांना (प्रत्येक संवर्गातील 
एक) वैयक्तिक स्तरावर पुरस्कार देण्यात यावेत. 


क) अधिकाऱ्यांना पुरस्कार देण्यासाठी विहित करावयाची कार्यपध्दती :- 


संचालक, उपवने व उदयाने यांनी त्यांच्या विभागातील उपरोक्त (ब) येथे नमूद केलेल्या प्रत्येक 
संवर्गातील कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी व्यक्तिगत पुरस्कारासाठी निकष पूर्ण करणाऱ्या १ ते २ 
अधिकाऱ्यांची नावे सुचवावीत. मात्र एखादया संवर्गात योग्य व्यक्‍ती न आढळल्यास त्या संवर्गातील अधिकाऱ्याचे 
नाव सुचविलेच पाहिजे असे नाही. मात्र याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख इतर संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नावाची 
शासनाकडे शिफारस करणाऱ्या पत्रात संचालक, उपवने व उदयाने यांनी करणे आवश्‍यक आहे. 


ड) पुरस्कारांची संख्या :- 


सहाय्यक संचालक व उद्यान अधीक्षक या संवर्गातील प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याला पुरस्कार 
देण्यात येईल. 


इ) पुरस्कारासाठी निवड समित्या :- 

क्षेत्रीय स्तराकरीता : 

(१) संचालक, उपवने व उदयाने अध्यक्ष 

(२) सहाय्यक संचालक, उपवने व उदयाने सदस्य 

(३) उदयान अधीक्षक सदस्य सचिव 

शासन स्तराकरीता : 
(१) सचिव (रस्ते) यातील ज्येष्ठ सचिव समितीचे 
(२) सचिव (बांधकामे) अध्यक्ष राहतील व अन्य सचिव 

सह- अध्यक्ष राहतील 

(३) सह सचिव/उप सचिव (तांत्रिक) सदस्य 
(४) उप सचिव/सह सचिव(आस्थापना) सदस्य सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.८२/२०२२/आस्था-२ 


ई) वैयक्तिक पुरस्कार देण्यासाठी निकष :- 
(१ अधिकाऱ्यांची मागील ५ वर्षांची गोपनीय अहवालाची प्रतवारी अतिउत्कृष्ट/उत्कृष्ट असावी. 

२) अधिकाऱ्यांनी गेल्या ५ वर्षांत केलेल्या एकूण कामाचा आढावा घेऊन पात्रता ठरविण्यात यावी. 

३) सचोटी व चारित्र्य उत्तम असावे. 

४) विभागीय चौकशी प्रलंबित/प्रस्तावित नसावी. तसेच पूर्वी शिक्षा झालेली नसावी. 

५) उपवने व उद्याने यांची देखभाल व दुरुस्ती व विभागातील राज्यस्तरावरील उद्यान विषयक योजनांचे 
नियोजन, कृती कार्यक्रम, समन्वय आणि संनियंत्रण याबाबत केलेले उल्लेखनीय काम. 

(६) महत्वाच्या शासकीय कार्यक्रमाच्यावेळी आकर्षक पुष्परचना व पुष्पसजावट करुन कार्यक्रमस्थळी केलेले 
उल्लेखनीय काम. 

(७ नवीन संकल्पना तयार करणे (Innovative Design), खात्याचे आधुनिकीकरण करण्यात लक्षणीय कामगिरी 
करणे व त्यामुळे कामाच्या किंमतीत मोठया प्रमाणावर बचत करणे. 

८) वक्तशीरपणा व कामाचा निपटारा वेळच्या वेळी करणे. 

९) प्रशासकीय कौशल्य, कामातील गतिमानता, नाविन्याची आवड. 

१०) शासकीय खर्चात काटकसर/बचत व शासकीय महसूल वाढीसाठीचे योगदान. 

११) शासनाची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी वैयक्तिकरित्या केलेले प्रयत्न/योगदान. 

१२) उदयानविषयक विविध उल्लेखनीय कामे (गुणवत्तापूर्वक व दर्जेदार). 

१३) वृक्षारोपण तसेच उदयान देखभाल करत असताना कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण केलेले बदल व 
मनुष्यबळ/खर्चात बचत. 

(१४) नवीन झाडे, फुलझाडे, रोपे यांची लागवड व नवीन तंत्रज्ञान यांचा प्रत्यक्ष कामावर वापर. 


( 
( 
( 
( 


५. नक ne उक 


(फ) संचालक, उदयाने व उपवने अंतर्गत कार्यालयामधून निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे शासन स्तरावरुन 
एकत्रितरित्या प्रसिध्द करण्यात येतील. 


(ग) सदर योजना सन २०२१-२२ या वर्षापासून प्रतिवर्षी चालू ठेवण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


